RNI No. MAHBIL / 2009/29236 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे १८, किंमत : रुपये १६ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 

विधान भवन , मुंबई, दिनांक १० जून २०१५ 
संदर्भ : गृह विभागाचे शासन आदेश क्र . रापोसे-१७१५/ प्र. क्र . ७० / पोल-१ अ, दिनांक १५ मे २०१५ . 


क्रमांक २१५९५ / क-१. - श्री. शशिकांत दे. बोराटे , अपर पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांची महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात 
“ मुख्य सुरक्षा अधिकारी ” या पदावर दिनांक १७ मार्च २०१५ मध्यान्हपूर्वपासून प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार नावाने , 


शिवदर्शन साठ्ये, 


उप सचिव, 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय . 


भाग एक - ( म .उ .वि . ) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


निवासी आयुक्त तथा सचिव यांचे कार्यालय 

___ महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली ११० ००१, दिनांक ३० मे २०१५ 
संदर्भ : (१) सामान्य प्रशासन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक एससीओ- १०९६/ ९०० / प्र.क्र . ४७ /९६ /२०- अ, दिनांक ९ मे १९९७. 
( २) शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१२ / ११६ / ३१, दिनांक २४ एप्रिल २०१२ . 

अधिसूचना 
क्रमांक निआ / आस्था/ २१२ / २०१५ / ७७७. - संदर्भाकित १ शासन निर्णयान्वये निवासी आयुक्त कार्यालयाकरिता निवासी आयुक्त यांना 
“ प्रशासकीय विभाग प्रमुख ” म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे : 

या अधिकाराचा वापर करत निवासी आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील संदर्भ क्र . २ मध्ये नमूद सहायक व्यवस्थापक (माहिती व 
तंत्रज्ञान) ( राजपत्रित वर्ग-१ वेतनश्रेणी रु. १५, ६०० -३९,१०० + ग्रेड पे रुपये ६, ६०० ) या पदाचे पदनाम प्रशासकीय कारणास्तव बदलून “ सहायक 
निवासी आयुक्त ( माहिती व तंत्रज्ञान ) असे करण्यात येत आहे ” पदनामात बदल झाल्यामुळे त्यांच्या कामाच्या स्वरूपात बदल होणार नसून , 
कोणत्याही प्रकारचा वित्तीय भार शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही . 


मा . निवासी आयुक्त तथा सचिव यांच्या मान्यतेने , 


समीर सहाय , 
अपर निवासी आयुक्त . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २५ मे २०१५ 

अधिसूचना 
भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम , १८७२ . 

क्रमांक भाख्रिवि . २०१२ /प्र. क्र . ५८१/ कु .क . - भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम , १८७२ ( कायदा क्र . १५ /१८७२) च्या कलम ६ व ९ मधील 
तरतुदीनुसार रेव्ह. हुराजी धनाजी गावित , इंडियन नॅशनल फुल गोस्पल चर्च अंबाफळी , पो . धनराट , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार यांना या 
अधिसूचनेद्वारे इंडियन नॅशनल फुल गोस्पल चर्च अंबाफळी, पो. धनराट , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार या चर्चमध्ये भारतीय ख्रिश्चन लोकांचे 
विवाह योग्य त्या विधीसह लावण्याचा परवाना तसेच त्यांना विवाहाचे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार शासन प्रदान करीत आहे. रेव्ह. हुराजी धनाजी 
गावित यांनी विवाह विधी पार पाडताना उक्त अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

शे. र. तडवी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जून २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६. 

क्रमांक टीपीएस . १८१४/ सं / प्र.क्र . १२० / १४/ नवि -१३. - ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास विभागाने, सोबतच्या अनुसूची- अ मध्ये नमूद 
केलेल्या महाराष्ट्रातील प्रदेशांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांना (यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा करण्यात आला आहे .) महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ च्या ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम १५ 
अन्वये वेळोवेळीच्या अधिसूचनांद्वारे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) मंजुरी दिली असून , उक्त प्रादेशिक 
योजना ह्या उक्त अधिसूचनांमध्ये विहित केलेल्या दिनांकापासून अंमलात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांच्या बाबतीत शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ चे कलम २०( ४ ) 
अन्वये अधिसूचना क्र . टीपीएस. १९१२ / १५७/ प्र.क्र . ७१/ १२ / पुर्नर्बाधणी क्र ३४ /१२ / नवि -१३, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१३ नुसार महाराष्ट्र 
राज्यातील प्रादेशिक योदना क्षेत्रांकरिताची प्रमाणित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त 
नियमावली ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनांसाठीच्या उक्त विशेष नियमावलींमध्ये प्रादेशिक योजनेच्या शेती तथा ना -विकास विभागामध्ये 
“ शैक्षणिक / वैद्यकीय संस्थांकरिता अधिमूल्य आकारून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह बांधकाम अनुज्ञेय करण्यासंदर्भाने नवीन अंतर्भूत करण्यासाठी 
फेरबदल करणे आवश्यक आहे व त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या २०( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे , असे शासनाचे मत झाले होते ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आलेला आहे ) . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम ३ मधील तरतुदीनुसार प्रस्तावित फेरबदल प्रस्तावाबाबत शासनाच्या नगरविकास 
विभागाची टीपीएस . १८१४ / सं / प्र.क्र . १२० / नवि -१३, दिनांक ५ जानेवारी २०१५ अन्वये आम जनतेच्या हरकती/ सूचना मागविण्यासाठीची नोटीस 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग- एक - मध्य उप विभागामध्ये दिनांक २२ ते २८ जानेवारी २०१५ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. प्रस्तावित फेरबदलाबाबत 
नोटीस प्रसिद्धीनंतर विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतींवर संबंधितांना सुनावणी देण्याकरिता व शासनास अहवाल सादर करण्याकरिता 
नगररचना विभागाचे संबंधित सह संचालक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात 
आलेला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांच्या प्राप्त अहवालावर संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर “ शेती तथा 
ना -विकास विभाग ” या वापर विभागामध्ये “ शैक्षणिक / वैद्यकीय संस्थांकरिता अधिमूल्य आकारून वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांकासह बांधकाम अनुज्ञेय 
करण्यासंदर्भाने नवीन विनियम अंतर्भूत करण्यासाठी फेरबदल मंजूर करणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे मत झाले आहे ; 

त्याअर्था, सोबतच्या अनुसूची - अ मधील नमूद केलेल्या प्रदेशांसाठीच्या प्रादेशिक योजनांच्या प्रमाणित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन 
नियमावलीमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० चे पोट - कलम ( ४ ) व त्या अनुषंगाने प्राप्त अधिकारात प्रस्तावित फेरबदलास सोबतच्या 
अनुसूची- ब मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे शासन अंतिम मंजूरी देत आहे . 

सदरहू फेरबदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उपलब्ध ठेवण्यात यावी : 
( अ ) संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , मध्यवर्ती इमारत , पुणे ४११ ००१. 
( ब ) विभागीय सह संचालक , नगररचना , पुणे / कोकण / नाशिक / नागपूर / औरंगाबाद / अमरावती . 
( क ) जिल्हाधिकारी, संबंधित जिल्हे . 

सदरहू अधिसूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांच्या 
www. dtp. maharashtra. gov.in या वेबसाइटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 

अनुसूची - अ 
[ शासनाच्या नगरविकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टीपीएस - १८१४ / सं / प्र. क्र . १२० / १४ / कलम २०( ३ ) नवि-१३, दिनांक ५ जून २०१५] 
अनुक्रमांक 

मंजूर प्रादेशिक योजनेचे नाव 
( १ ) 


( २ ) 


|our 


mr 


पुणे प्रदेश 
कोल्हापूर इचलकरंजी प्रदेश 
सांगली-मिरज प्रदेश 
नागपूर प्रदेश 
चंद्रपूर- बल्लारपूर प्रदेश 


3 


भाग एक - ( म . उ.वि . ) -१अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


(3 ) 


( 3 ) 


( 3 ) 


w 


ovaaaaam2 


नाशिक प्रदेश 
अहमदनगर प्रदेश 
जळगांव- भुसावळ प्रदेश 
औरंगाबाद - जालना प्रदेश 
औरंगाबाद प्रदेश 
अमरावती प्रदेश 
रत्नागिरी -सिंधुदुर्ग प्रदेश 
रायगड प्रदेश 
मुंबई महानगर प्रदेश 


१४ 


अनुसूची - ब 


Accompaniment to the Government in Urban Development Department Notice bearing 

No. TPS - 1814 /S /CR - 120 / 14 /UD - 13 , dated 5th June 2015 


Following new regulation shall be added after existing regulation No . 22. 5 ( xxiv ) of 
Development Control and Promotion Regulations sanctioned for Regional Plan Area . This 
regulation at appropriate place shall also be added in uses permissible in Green Zone- 1 (G - 1 
Zone) for Mumbai Metropolitan Regional Plan : 


Regulation No. 22 .5 (XXV )– Development of buildings of educational and medical institutions, 
run by Government/Public Authorities or run by Public Charitable Trusts may be permitted in 
Agriculture /No Development Zone with built up area 1/5th (i. e. 20 % ) of the net plot area , having 
at the most ground plus one storey , subject to plantation of trees at the rate of 5 trees per Are on 
the plot . 

Provided that, additional FSI over and above the basic FSI permissible above may be granted 
by the Collector /Concerned Authority as per the following Table and subject to the conditions 
mentioned below : 


Sr. 
No. 


Land Fronting 

on Road 


( 1 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


Basic Additional Maximum 

Note 
Permissble FSI * Permissible 
FSI on Net 

FSI 
Plot Area 

(3 ) (4 ) (5 ) 
0 . 2 0 . 5 

0 .7 The building height above 15 mt. 

subject to maximum upto 30 mt. 
or as mentioned in Maharashtra 
Fire Prevention and Life Safety 


1 


Road having width 
of 12 mt. and above 
but less than 18mt. 
Road having width 
of 18 mt. above . 


2 


Measure Act , 2006 shall be allowed 


after clearance /No objection Cer 
tificate from the Fire Advisor/ 
Chief Fire Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


Conditions : (i ) The additional FSI as mentioned in Column No. 4 of the Table above is to be 
granted only on payment of premium at the rate of 30 % of the non -agriculture potential land rate 
of the said land or if such rate is not available then adjoining rate of non - agriculture potential 
land as prescribed in the Annual Statement of Rates (ASR ) of the year of granting such additional 
FSI. Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of Town Planning Department 
or in the Concerned Authority wherever applicable . 

(ii) In case the educational use involves the nursery and elementary Schools , such nursery 
and elementary Schools shall be housed in single building with maximum Ground + 2 floor . 

(iii) Regulation No. 21 of the Standardised Development Control and Promotion Regulations 
shall apply to the above buildings constructed under this Regulation . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय सावजी, 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 5th June 2015 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 

No. TPS . 1814 / S /CR - 120 / 14 /UD - 13 . — Whereas , the Government in Urban Development 
Department has sanctioned the Regional Plans for verious Regions as mentioned in Schedule - A 
appended hereto ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plans ” ) under Section 15 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act” ) 
vide various Natifications ( hereinafter referred to as “ the said Notifications " ) from time to time 
which have come into force , with effect from the dates as stipulated under the said 
Notifications ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has made applicable the Standardised 
Development Control and Promotion Regulations for Regional Plans in Maharashtra vide 
Notification No. TPS - 1812 / 157/CR -71/ 12/Reconstruction No. 34 / 12 /UD - 13 , dated 21st November 
2013 under Section 20 ( 4 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Regulations " ) ; 

And whereas , the Government of Maharashtra is of opinion that in the public interest, it is 
necessary to incorporate a new Regulation for allowing “ Development of building for Education / 
Medical institutions ” in “ Agriculture /No Development Zone ” with additional FSI, by charging 
premium in the said Regulations and accordingly to modify the said Regional Plans, as per the 
provisions of Section 20 ( 2 ) of the said Act (hereinafter referred to as “ the proposed 
modification ” ) ; 

And whereas, pursuant to the above, a notice , bearing No . TPS - 1814 /S /CR - 120 / 14 /UD - 13 , dated 
5th January 2015 , regarding the proposed modification under sub -section ( 3 ) of the Section 20 of 
the said Act , was published which appeared in the Maharashtra Government Gazette , Supplement, 
dated 22nd to 28th January 2015 for inviting Suggestions and /or Objections from the general 
public and the concerned Divisional Joint Director of Town Planning was authorised as the 
Officer (hereinafter referred to as the “ said Officer " ) by the Government to here Suggestions 
and /or Objections and submit his report to the Government . 

And whereas, after considering the report submitted by the said Officer and consulting the 
Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that , it is 
necessary to incorporate a new Regulation for allowing “ Development of buildings for Education / 
Medical institutions ” in “ Agriculture/No Development Zone" with additional FSI, by charging 
premium in the said Regulations ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 20 of the said 
Act, the Government hereby sanctions the proposed modification as mentioned in Schedule- B 
appended hereto for various Regional Plans as mentioned in Schedule - A in Maharashtra , and 
accordingly modify the Standardised Development Control and Promotion Regulations. 

This Notification shall be made available for inspection to the general public during office 
hours on all working days at the following offices : 

(i) Office of the Director of Town Planning , Central Building , Pune 411 001. 

(ii ) Office of the Joint Director of Town Planning, Pune/Kokan /Nashik /Nagpur/Aurangabad / 
Amravati Division . 

(iii) The Collector of the concerned district . 

This Notification shall also be published on the Governmentwebsite www .maharashtra . gov .in 
as well as on the website of Directorate of Town Planning www .dtp .maharashtra . gov .in . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


SCHEDULE A 
Accompaniment to the Government in Urban Development Department, Notice 

bearing No. TPS . 1814 / S /CR - 120 / 14 /UD - 13 , dated 5th June 2015 . 


Name of sanctioned Regional Plan 


Sr.No. 

( 1 ) 


( 2 ) 


1 Pune Region 

Kolhapur - Ichalkaranji Region 
Sangli-Miraj Region 
Nagpur Region 
Chandrapur-Ballarpur Region 
Nashik Region 
Ahmednagar Region 
Jalgaon -Bhusaval Ragion 
Aurangabad - Jalna Region 
Aurangabad Region 

Amravati Region 
12 Ratnagiri- Sindhudurg Region 

Raigad Region 
Mumbai Metropolitian Region 

SCHEDULE B 
Accompaniment to the Government in Urban Development Department, Notice 

bearing No. TPS . 1814 /S /CR - 120 / 14 /UD - 13 , dated 5th June 2015 . 
Following new regulation shall be added after existing regulation No. 22 . 5 (xxiv ) of 
Development Control and Promotion Regulations sactioned for Regional Plan Area . This regulation 
at appropriate place shall also be added in uses permissible in Green Zone 1 (G 1 Zone) for Mumbai 
Metropolitan Regional Plan : 

Regulation No . 22 .5 (XXV ) – Development of buildings of educational and medical institutions, 
run by Government/Public Authorities or run by Public Charitable Trusts may be permitted in 
Agriculture /No Development Zone with built up area upto 1/5th (i.e. 20 % ) of the net plot area , 
having at the most ground plus one storey , subject to plantation of trees at the rate of 5 trees per 
Are on the plot : 

Provided that, additional FSI over and above the basic FSI permissible above may be granted 
by the Collector /Concerned Authority as per the following Table and subject to the conditions 
mentioned below : 


Sr. 


Land Fronting 

on Road 


Note 


Basic Additional Maximum 
Permissble FSI * Permissible 
FSI on Net 

FSI 
Plot Area 

( 4 ) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 


0 . 2 


0 . 5 


0 . 7 ) 


Road having width 
of 12 mt. and above 
but less than 18 mt. 


The building height above 15 mt. 
subject to maximum upto 30 mt. 
or as mentioned in Maharashtra 


2 


0.2 


0.8 


1.0 


Road having width 
18 mt. above . 


Fire Prevention and Life Safety 
Measure Act, 2006 shallbe allowed 
after clearance /No objection Cer 
tificate from the Fire Advisor/ 
Chief Fire Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


Conditions : (i ) The additional FSI as mentioned in Column No. 4 of the Table above is to be 
granted only on payment of premium at the rate of 30 % of the non - agriculture potential land rate 
of the said land or if such rate is not availbale then adjoining rate of non - agriculture potential 
land as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) of the year of granting such additional 
FSI. Such premium shall be deposited in the concerned Branch Office of Town Planning Department 
or in the Concerned Authority wherever applicable. 

(ii) In case educational use involves the nursery and elementary Schools , such nursery and 
elementary Schools shall be housed in single building with maximum Ground + 2 floor. 


( iii) Regulation No. 21 of the Standardised Development Control and Promotion Regulations 
shall apply to the above buildings constructed under this Regulation . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI , 


Under Secretary to Government. 


लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय 
संदर्भ : (१) कार्यालयीन ( इंग्रजी) अधिसूचना क्र . आस्थापना-१५ ( २००८ )/ पीबीजे, दिनांक १७ नोव्हेंबर २००८. 

( २) कार्यालयीन अधिसूचना क्र . आस्थापना -१५ (२००८ )/ पंबाजा, दिनांक ३ फेब्रुवारी २००९. 
( ३ ) कार्यालयीन अधिसूचना क्र . आस्थापना-१५०९ /पंबाजा, दिनांक २ फेब्रुवारी २०११. 
( ४) कार्यालयीन अधिसूचना क्र . आस्थापना-१५०९ /पंबाजा, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१३ . 
( ५ ) कार्यालयीन अधिसूचना क्र . आस्थापना-१५०९ /पंबाजा , दिनांक ३ ऑगस्ट २०१३ . 
( ६) कार्यालयीन अधिसूचना क्र . आस्थापना-१५०९ / पंबाजा, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४. 
( ७) कार्यालयीन अधिसूचना क्र . आस्थापना-१५०९/ पंबाजा, दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ . 

अधिसूचना 
क्रमांक आस्थापना -१५०९ / पंबाजा . - महाराष्ट्र लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून माननीय लोक आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांनी संदर्भिय अधिसूचनेन्वये श्री. पं . बा . जाधव यांची लोक 
आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई येथे प्रबंधक पदावरील केलेली नेमणूक दिनांक ४ जून २०१५ (मध्यान्हपूर्व ) 
पासून संपुष्टात आलेली आहे. 


मुंबई, 


उ. म. कांबळे , 
कक्ष अधिकारी ( आस्था ). 


दिनांक ४ जून २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप - विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 

MAHARASHTRA PUBLIC SERVICE COMMISSION 
मुख्य कार्यालय : ५ /१ / २, ७ व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम इमारत , महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज , मुंबई ४०० ०२१ 

दूरध्वनी क्रमांक : २२८२ १७२८ , २२८२ ११६७, 
___ फोर्ट कार्यालय : बँक ऑफ इंडिया इमारत , ३रा माळा, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दूरध्वनी : २२६७ ०२१० / १४८ / २४८ , २२१० २२२२, फॅक्स नं . : ०२२ - २२६७ ३९१५ 
स्वसुख निरभिलाषा 
वियते लोकहेतोः 

ई- मेल : sec mpsc @ maharashtra. gov.in वेबसाईट : www. mpsc. gov.in 

_ https: / / mahampsc. mahaonline. gov.in 


धारिका क्रमांक : १९६० ( १ ) १३५१ / आठ 

जाहिरात क्र . ५९ / २०१५ 

अवर सचिव (विधी ), सामान्य राज्य सेवा, गट - अ ( राजपत्रित ) 
आयोगामार्फत विधी व न्याय विभागाच्या अवर सचिव (विधी) , सामान्य राज्य सेवा, गट - अ ( राजपत्रित ) या संवर्गातील सहा पदांच्या 
भरतीसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत . या पदांसाठी खालील अटी व अर्हतेची पूर्तता करणारे उमेदवार अर्ज करू 
शकतात . 

२. उपलब्ध पदसंख्या : 


जात प्रवर्ग 


अ . जा . 


खुला एकूण 


अ. ज . वि . जा . 

__ ( अ) 


भ. ज . 
( ब) 


भ . ज . 
( क ) 


भ. ज . वि . मा . प्र. इ. मा . व. एकूण 
(ड ) 

मागास 
वर्गीय 


-Km 


रिक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय सामाजिक / समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे आहे . 
सर्वसाधारण . . . . . . . . . . . . . . . १ ३ ४ 
( अ ) महिला ३० टक्के १ . . . . . . 
( ब ) खडाळ ५ टक्क 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( क ) अपंग ३ टक्के 

२. १ वर नमुद केलेल्या पदसंख्येत व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबंधित विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे . 

२. २ शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्र . अपंग -२०१३/ प्र.क्र . ३५ / अ. क्र . २, दिनांक २६ ऑगस्ट २०१३ 
अन्वये कोणत्याही अपंग प्रवर्गातील उमेदवार प्रस्तुत पदासाठी पात्र नाही . 

_ _ २. ३ मुलाखतीसाठी पाचारण केलेल्या खेळाडू उमेदवारांनी त्यांची खेळाडू बाबतची प्रमाणपत्रे क्रिडा संचालनालयाकडून प्रमाणित करुन 
घ्यावीत . 

३ वेतनश्रेणी : रु . १५, ६०० - ३९ ,१०० + ग्रेड पे ६, ६०० 
४. पात्रताविषयक अटी : 
४ .१ भारतीय नागरिक . 
४ . २ वय : ( १) दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ रोजी कमाल वयोमर्यादा ४० वर्षे. 

( २) मागासवर्गीयांसाठी वयोमर्यादा ५ वर्षे शिथिलक्षम . 
( ३ ) शासन आदेशानुसार माजी सैनिक व खेळाडू इत्यादीसाठी वयोमर्यादा शिथिलक्षम राहील . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांना उच्च वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिलक्षम . 

* वयोमर्यादा अटीतील सवलत वरीलपैकी कोणत्याही एकाच कारणासाठी देय राहील. 
४. ३ शैक्षणिक अर्हता - १. Possess a degree in law 
४. ४ अनुभव - are holding or have held the post of 
(i) “ Assistant (Legal) ” for a period not less than 8 year or 
(ii) “ Superintendent (Legal) ” for a period not less than 5 year or 

(iii ) “ Civil Judge (Junior Division ) and Judicial Magistrate First Class ” in Judicial Services for a period 
not less than 2 year or 

( iv ) “ have been an advocate in the High Court or Courts Subordinate thereto , for a period of not less 
than 5 years. 
भाग एक - ( म . उ.वि .) - २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८- आषाढ ३, शके १९३७ 

५. प्रस्तुत जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव इत्यादी अर्हता किमान असून , किमान अर्हता धारण केली म्हणून 
उमेदवार मुलाखतीस बोलविण्याकरिता पात्र असणार नाही. जाहिरातीस अनुसरून प्राप्त झालेल्या अर्जाची संख्या वाजवी प्रमाणापेक्षा जास्त 
असेल आणि अर्ज सादर केलेल्या सर्व पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेणे सोईस्कर नसल्यास मुलाखतीसाठी उमेदवारांची संख्या मर्यादित 
करण्याच्या दृष्टीने जाहिरातीत दिलेल्या शैक्षणिक अर्हता आणि / अथवा अनुभव यापेक्षा जादा शैक्षणिक अर्हता / अनुभव यांच्या आधारे किंवा 
अन्य योग्य निकष निश्चित करून अथवा चाळणी परीक्षेद्वारे मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची संख्या मर्यादित करण्यात येईल . चाळणी परीक्षा 
घेण्याचे निश्चित झाल्यास, अर्हता आणि / अथवा अनुभव शिथिल केला जाणार नाही. चाळणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम , परीक्षेचे माध्यम व 
इतर बाबी आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येतील . प्रस्तुत जाहिरातींमध्ये भरतीसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे . अर्ज 
करण्याची पद्धत , आवश्यक अर्हता, आरक्षण , वयोमर्यादा, शुल्क निवडीची सर्वसाधारण प्रक्रिया इत्यादींबाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी 
आयोगाच्या www. mpsc. gov.in या वेबसाईटवरील सरळसेवा भरती अंतर्गत “ उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना ” मध्ये उपलब्ध करून 
देण्यात आलेल्या माहितीचे कृपया अवलोकन करावे. आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आलेली माहिती व जाहिरात अधिकृत 
समजण्यात येईल . 

६. जे उमेदवार चुकीची माहिती सादर करतील त्यांना या व पुढील सर्व निवडीसाठी अपात्र ठरविण्यात येईल . 

७. कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रस्तुत पदाच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या याबाबतचा तपशील आयोगाच्या www. mpsc. gov.in 
वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. 

८. शुल्क . - ८. १ अमागास रु. ५१५ , ८ . २ मागासवर्गीय - रु . ३१५ 

“ मागासवर्गीय उमेदवारांनी अराखीव पदांसाठीच्या आवश्यक अटी व शर्तीची पूर्तता ( उदा . वयोमर्यादा , परीक्षा शुल्क 
व अर्हता इत्यादी ) केल्यासच अशा उमेदवारांची अराखीव पदांवर शिफारस करण्यात येईल . ” 

९. अर्ज करण्याची पद्धत . 
९ . १ प्रस्तत परीक्षेसाठी अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात येतील . इतर कोणत्याही प्रकारे अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाहीत 

९. २ पात्र उमेदवारांना वेब - बेस्ड ( Web- based ) ऑनलाईन अर्ज www. mahampsc. mahaonline . gov.in या वेबसाईटद्वारे 
दिनांक ६ जून २०१५ ते दिनांक २६ जून २०१५ या कालावधीत सादर करणे आवश्यक राहील . 

९. ३ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या www. mahampsc. mahaonline. gov.in तसेच 
www. mpsc .gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत . 

९. ४ विहित पद्धतीने आयोगास अर्ज सादर केल्यानंतर परीक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही . 
९ . ५ आयोगाने निश्चित केलेले परीक्षा शुल्क खालील पद्धतीने भरता येईल : 

( १) भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे , ( २ ) नेटबँकींग , ( ३ ) डेबीट कार्ड, ( ४ ) क्रेडीट कार्ड, ( ५ ) संग्राम केंद्र / सीएससी 
( नागरिक सेवा केंद्र) . 

९.६ www. mahaonline. gov.in येथे संग्राम केंद्र (ग्रामपंचायतींमध्ये) आणि सीएससी ची सूची उपलब्ध आहे . 
९. ७ परीक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनी खाली नमूद केलेल्या पद्धतीचा अवलंब करावा : 
( १) शुल्क भरण्याकरिता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरील “ माझे खाते ” या लिंक वर क्लिक करावे. 

( २ ) “ माझे खाते " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर उमेदवाराने अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या / न भरल्याच्या नोंदीसह 
सेल . ज्या पदासमोर — Unpaid असे लिहिलेले असेल, त्या ठिकाणी — Pay Now अशी लिंक उपलब्ध असेल . 

( ३ ) “ Pay Now " या लिंक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील. ( १ ) ऑनलाईन पेमेंट , ( २ ) नागरी सुविधा 
केंद्र, ( ३ ) चलनाद्वारे . 

( ४ ) उमेदवार क्रेडीट कार्ड, डेबीट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन पेमेंट करू शकतील . 

( ५ ) नागरी सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास , उपलब्ध होणाऱ्या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन 
शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. उपरोक्त कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहील . 

( ६ ) उमेदवाराने चलनाद्वारे हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणाऱ्या चलनाची प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत , 
बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

( ७ ) ज्या उमेदवारांना भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शल्क भरावयाचे आहे असे उमेदवार अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर 
अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज सादर करणाऱ्या उमेदवारांनी त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत परीक्षा शुल्क भरणे 
आवश्यक आहे . 
____ १०. चाळणी परीक्षा घेण्याचे निश्चित झाल्यास चाळणी परीक्षेपूर्वी ७ दिवस अगोदर उमेदवारास प्रवेश प्रमाणपत्र त्याच्या प्रोफाईलद्वारे 
उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याची प्रत उमेदवाराने चाळणी परीक्षेपूर्वी डाऊनलोड करून घेणे व चाळणी परीक्षेच्या वेळी सादर करणे 
आवश्यक आहे . 

११. परीक्षेच्या वेळी उमेदवाराने प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे . त्याशिवाय चाळणी परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाही . 

१२. विहित पद्धतीने अर्ज सादर करून शुल्क भरण्याची , तसेच स्टेट बँकेमध्ये परीक्षा शुल्क भरण्याकरिता चलनाची प्रत घेण्याची 
कार्यवाही दिनांक २६ जून २०१५ रोजी २३ - ५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे . त्यानंतर सदर वेबलिंक बंद होईल. वेबलिंक 
बंद झाल्यावर चलनाची प्रिंट काढता येणार नाही. तसेच ऑनलाईन पेमेंटही करता येणार नाही . 

१३. चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक २९ जून २०१५ पर्यंत बँकेच्या कार्यालयीन वेळेत 
भरणे बंधनकारक आहे . विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाही, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाही केला जाणार 
नाही . 
मुंबई , 

सु . सं . केसरकर , 
दिनांक ६ जून २०१५ . 

उप सचिव, 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८- २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ ११ 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

अधिसूचना 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / का . क . १५६/ ज्ञानदिप को - ऑप /१५ / ११९९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुनिल पवार , अपर निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या अधिसूचनेन्वये 
ज्ञानदीप को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्जवसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे : 
अटी . 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची 

कार्यवाही करावी . 
( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये कर्ज वसुलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
____ अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता असतील. 
( ३) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ४ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . . 
( ५ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास 

तसेच प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेतले जातील व कायदेशीर 

कारवाई करण्यात येईल . 
( ६ ) नियमाप्रमाणे अधिभार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून केलेल्या चलानाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ७ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करणेस मनाई आहे . 
( ८ ) संस्थेची मागणी व थकबाकी, वसलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण या बाबी लक्षात घ 

मी होण्याच्या 
दृष्टीकोनातून संस्थेने प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज 
चलानाचा भरणा संस्थेचेमुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल तेथील संबंधित निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय 

ट्रेझरीत जमा करण्यात यावा . 
(९ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये . 
( १० ) संदर्भ क्र . ७ नुसार “ जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत 

मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व त्याखालील 

नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. " 
अनुक्रमांक विशेष वसुली अधिकाऱ्याचेनाव हुद्दा 

शक्तीची व्याप्ती कार्यक्षेत्र 
( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
__ श्री . राजेंद्र विठ्ठल यादव 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
श्री . रामचंद्र महादेव पिसे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
श्री . चंद्रकांत यशवंत केंजळे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
श्री . संजय महादेव ढमाळ 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
__ श्री . संजीवन अर्जुन बोराटे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
६ श्री. तानाजी गेनबा ढमाळ 

वसुली अधिकारी वसुलीअधिकारी महाराष्ट्र राज्य 
७ श्री . कल्याण शिवराम खामकर 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
८ श्री . अनिल गोविंद चव्हाण 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
९ श्री . राजनकुमार रामचंद्र माने 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
१० श्री . संदिप बंडू धसाडे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 
११ श्री . पुंडलिक भाऊ पवार 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी । 

सुनिल पवार , 

अपर निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ६ मे २०१५ . 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
भाग एक -( म.उ.वि.) - ३ 


पुणे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार , जून १८ - २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालय 

आदेश 
क्रमांक ना . पत / डी - ४ / पुष्पांजली को - ऑप . / न्यू प्रभात को - ऑप ./ विलीनीकरण / १२७९ / १५ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० कलम १७ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९६१, नियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुनिल पवार , अपर 
निबंधक , सहकारी संस्था, (व. व नि .) महाराष्ट्र राज्य , पुणे, न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / 
डब्ल्युएफएन / आरएसआर / सीआर/ १९०३ / १९९९, दिनांक १७ सप्टेंबर १९९९ असा असून सदर संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, पुष्पांजली 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई जिचा नोंदणी क्रमांक बी . ओ.एम/ ( डब्ल्यु - सी ) / आर . एस . आर./ सी . आर ./ ३७१/ सन ८८ - ८९ , दिनांक २४ 
नोव्हेंबर १९८८ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस अधिन राहून हस्तांतरित करण्यास मंजुरी प्रदान 
करून विलिनीकरण करीत आहे. त्यासाठी निरनिराळ्या हस्तांतरणाचे दस्तऐवजाची , अशा वेळी भारतीय नोंदणी अधिनियम, १९०८ किंवा संपत्ती 
हस्तांतरण अधिनियम, १८८२ च्या तरतुदी गैर लागू असल्यामुळे जरूरी राहणार नाही. 

उक्त आदेशामुळे न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेमध्ये 
विलिनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
संस्थेची नोंदणी उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई ( एफ / एन वॉर्ड) यांनी रद्द करून , संस्थेचे “ ड ” रजिस्टर वरील नाव कमी करावे. 
उक्त दोन्ही आदेश आज दिनांक १९ मे २०१५ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

परिशिष्ट 
अटी व शर्ती : (१ ) न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे पुष्पांजली को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
संस्थेत विलिनीकरणाच्या दिवसापासून हस्तांतरण करण्यात येईल . 

( २) विलिनीकरणाच्या दिवसापासून न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या ताळेबंदपत्रकात दाखविल्याप्रमाणे शेअर्स 
( भाग ), रक्कम सहकार कायद्यानुसार जर तोटा असेल तर शेअर्स ( भाग ) रक्कम झालेल्या तोटा रकमेतून वजा करणे आवश्यक आहे . न्यू प्रभात 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि .,मुंबई या संस्थेच्या सभासदांच्या शेअर्स (भाग) रक्कम पुष्पांजली को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेत 
अनामत खाते म्हणून जमा करण्यात येईल . 

( ३) न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांना पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे 
सभासद व्हावयाचे असेल अशा व्यक्तींना संस्थेच्या नियमानुसार भाग खरेदी केल्यास सभासद करून घेण्यात येईल . 

( ४) विलिनीकरणानंतर न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थेच्या ठेवी खतावणीवर असणारी मुद्दल रक्कम व त्यावरील 
होणारे व्याज मागणी करताच ताबडतोब परत करील तसेच ज्या ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या 
पतसंस्थेत पुढे सुरू ठेवावयाच्या असतील त्यांना विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून पुष्पांजली को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या पतसंस्थेच्या 
इतर ठेवीदारांना देण्यात येणाऱ्या दरानुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल . मात्र न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे 
संचालक , नातेवाईक , दैनिक बचत प्रतिनिधी व इतर जमा असलेल्या रकमा संपूर्ण कर्ज वसूल होईपर्यंत राखून ठेवल्या जातील . तसेच न्यू प्रभात 
को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने सर्व प्रकारच्या ठेवीवर दिलेली कर्जे वसूल होईपर्यंत सदरच्या ठेवी परत केल्या जाणार नाहीत. 

(५ ) विलिनीकरणानंतर न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत असणारी सर्व बचत खाती, मुदत ठेवी, चालू खाती, 
मासिक ठेवी व इतर ठेवीची खाती पुष्पांजली को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या पुस्तकामध्ये वर्गीकरणात उघडण्यात येतील. 

(६) न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या सभासदांची येणे कर्जे वसुली करण्याची जबाबदारी पुष्पांजली को - ऑप . 
क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची राहील . न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडून कर्ज घेतल्याच्या दिनांकाच्या 
कराराप्रमाणे असेल तो व्याजदर सर्व कर्जदाराना मान्य असेल तसेच थकीत कर्जापोटी होणारे दंडव्याज, वसुलीखर्च, लवाद दावा खर्चव इतर होणारे 
खर्च भरणे कर्जदारावर बंधनकारक राहील . 

( ७ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकास न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेची बँकांमधील शिल्लक , रोख शिल्लक व इतर 
येणी ही पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . तिचा विनियोग कसा करावा याचा अधिकार पुष्पांजली 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे राहील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप - विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जून १८- २४, २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ १३ 

(८ ) विलिनीकरणाच्या दिनांकापूर्वी न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेने ठेवलेल्या ठेवी, केलेली करारपत्रे, बंधपत्रे , 
कुलमुखत्यारपत्रे आणि इतर सर्व प्रकारची कागदपत्रे विलिनीकरणानंतर परिणामकारक राहतील . 
___ (९) विलिनीकरणानंतर न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि., मुंबई या संस्थे ऐवजी पुष्पांजली को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई 
या नावाने सर्व व्यवहार व कामकाज पाहील. याबाबत न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे सर्व संचालक , कर्मचारी, 
अल्पबचत प्रतिनिधी व हितसंबंधी कोणताही आक्षेप घेणार नाही . 

(१० ) न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांना विलिनीकरणानंतर पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी 
लि ., मुंबई या संस्थेत काम करण्याची इच्छा असल्यास सामावून घेणे बंधनकारक राहील मात्र त्यांची सेवाज्येष्ठता विलिनीकरणाच्या दिनांकापासून 
धरली जाईल . 
____ (११) विलिनीकरणापूर्वी न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेत काही दोष . अफरातफर असल्यास त्यास पुष्पांजली 
को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई ही संस्था जबाबदार असणार नाही . 

( १२ ) न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडील चल व अचल मालमत्तेचे दायित्व पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडीट 
सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेकडे वर्ग करण्यात येईल . 

( १३) विलिनीकरणानंतर न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे जे सभासद पुष्पांजली को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., 
मुंबई या पतसंस्थेचे सभासदत्व स्वीकारणार नाहीत. अशा सभासदांचा व संचालकांचा संस्थेच्या कामकाजात हस्तक्षेप असणार नाही . 

( १४) विलिनीकरणानंतर न्यू प्रभात को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेच्या विलिनीकरणापूर्वीच्या मुख्यकार्यालयाच्या बदल्यात 
पुष्पांजली को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई पतसंस्थेस संस्थेच्या कार्यक्षेत्रात चाकण, ता . खेड , जि . पुणे येथे शाखा सुरू करण्यास परवानगी 
देण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१४ चे परिपत्रकीय निकषानुसार विलिनी करण्याच्या बदल्यात प्राप्त होणारी प्रोत्साहनपर एक जादा 
शाखा मिळणेकरिता स्वतंत्र प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करावा . 

( १५ ) न्यू प्रभात को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लि ., मुंबई या संस्थेचे कामकाज व ठेवीदारांच्या ठेवी देण्याबाबतचे कामकाज पुष्पांजली 
को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी लि ., मुंबई यांच्या नजीकच्या शाखेमार्फत ( भुलेश्वर शाखा) करण्यात यावे. 


पुणे , 
दिनांक १९ मे २०१५ . 


सुनिल पवार , 
अपर निबंधक , ( वसुली व नियोजन ), सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


भाग एक - ( म . उ.वि .) - ३अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


संकीर्ण अधिसूचना 
THE HIGH COURT AT BOMBAY 
APPELLATE SIDE 

(I) 
No. A - 3902/2014 /2146 . - The Honourable High Court has been pleased to repatriate Shri 
Durgaprasad R . Deshpande , Assistant Director , Maharashtra Judicial Academy and Indian 
Mediation Center , Uttan - Bhayander , District Thane and on repatriation to post him as 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First Class , Nagpur. 

( II ) 
The Honourable High Court has further been pleased to make the ranking of the Judicial 
Officers as shown herein below : 
Name and Present Posting 

New Posting 
1. Shri A . V . Dhuldhule 

3rd Joint Civil Judge , Junior Division and 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri A . D . Jawalkar. 
Nagpur. 
Shri A . D . Jawalkar 

. . 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Smt. M . S . Sahastrabudhe. 
Nagpur. 
3 . Smt. M . S . Sahastrabudhe 

5th Joint Civil Judge , Junior Division and 
4th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri Y . K . Rahangdale . 
Nagpur. 
4 . Shri Y . K . Rahangdale 

6th Joint Civil Judge , Junior Division and 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri A . A . Dhawas . 
Nagpur . 
5 . Shri A . A . Dhawas 

7th Joint Civil Judge , Junior Division and 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri U . L . Pathak . 
Nagpur. 
Shri U . L . Pathak 

8th Joint Civil Judge , Junior Division and 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Smt. G . V . Jangde-Deshpande . 
Nagpur . 
7. Smt. G . V . Jangde -Deshpande 

9th Joint Civil Judge , Junior Division and 
8th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri A . M . Gondane. 
Nagpur . 
8 . Shri A . M . Gondane 

. . 10th Joint Civil Judge , Junior Division and 
9th Joint Civil Judge , Junior Division 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
and Judicial Magistrate , First Class , 

vice Shri G . R . Patil. 
Nagpur . 
9 . Shri G . R . Patil 

. . 11th Joint Civil Judge , Junior Division and 
10th Joint Civil Judge , Junior Division Judicial Magistrate, First Class, Nagpur 
and Judicial Magistrate, First Class, 

vice Shri R . B . Raja . 
Nagpur . 


6 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


New Posting 
. . 12th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. S . A . Thakare . 


. . 13th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. R . R . Lohiya . 


. . 14th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. P . S . Maratkar -Dandekar. 


13 . 


. . 15th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri A . R . Mohane. 


. . 16th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri V . C . Gawai. 


. . 17th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri S . D . Chakkar . 


Name and Present Posting 
10 . Shri R . B . Raja 

11th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur . 
Smt. S . A . Thakare 
12th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
12 . Smt. R . R . Lohiya 

13th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 
Smt. P . S . Maratkar- Dandekar 
14th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
14 . Shri A . R . Mohane 

15th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur . 
15 . Shri V . C . Gawai 

16th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
16 . Shri S . D . Chakkar 

17th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
17 . Smt. J. D . Hushangabade 

18th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
18 . Shri A . Y . Borkar 

19th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 
Shri Mahendra B . Patil 
20th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur . 
Shri D . R . Bhola 
21st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
21. Shri S . N . Bhavsar 

22nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


. . 18th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. J. D . Hushangabade 


. . 19th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri A . Y . Borkar . 


. . 20th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri Mahendra B . Patil . 


10 


. . 21st Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri D . R . Bhola . 


20 . 


. . 22nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri S . N . Bhavsar . 


. . 23rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri J. R . Ghadge . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


New Posting 
. . 24th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri G . D . Agrawal. 


. . 25th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri D . S . Parwani. 


. . 26th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri D . S . Sharma. 


. . 27th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri S . S . Chopda. 


. . 28th Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. S . A . Harne . 


Name and Present Posting 
22 . Shri J. R . Ghadge 

23rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
23 . Shri G . D . Agrawal 

24th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nagpur . 
Shri D . S . Parwani 
25th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
25 . Shri D . S . Sharma 

26th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
26 . Shri S . S . Chopda 

27th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur . 
27 . Smt. S . A . Harne 

28th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 
Shri A . V . Dhore 
29th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate, First Class , 

Nagpur. 
29 . Smt. R . R . Choudhary 

30th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Nagpur. 
30 . Shri S . V . Thodge 

31st Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur . 
31. Smt. V . P . Dhurve 

32nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 

Nagpur . 
32 . Smt. T . A . Asarkar 

33rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nagpur. 


. . 29th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri A . V . Dhore . 


28 . 


. . 30th Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. R . R . Choudhary . 


. . 31st Joint Civil Judge, Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Shri S . V . Thodge. 


. . 32nd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate, First Class, Nagpur 
vice Smt. V . P . Dhurve . 


. . 33rd Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class , Nagpur 
vice Smt. T . A . Asarkar . 


. . 34th Joint Civil Judge , Junior Division and 

Judicial Magistrate , First Class, Nagpur. 


Bombay , 
dated the 8th July 2014 . 


Dr. Mrs. SHALINI S . PHANSALKAR - JOSHI, 

Registrar General. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग , गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


१७ 


राजपर 


ाल्यानतर 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी अनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत . 

गृह विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १७ मार्च २०१५ 
अधिसूचना क्रमांक . पीईएन-१०१५ / प्र. क्र . ०३ / राउशु -१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२, नियम १० (१) नुसार 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खाली निर्देशित गट - ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ ( मध्यान्हनंतर ) पासून 
नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अनुक्रमांक नाव पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 

जन्मदिनांक 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . डी . व्ही . जोशी निरीक्षक ( गट -ब ), राज्य उत्पादन शुल्क , 

दिनांक २१ डिसेंबर १९५६ 
(निलंबित ). 
श्री . एस . सी. डोंगरे निरीक्षक ( गट -ब ), राज्य उत्पादन शुल्क , 

दिनांक १ जानेवारी १९५७ 
गोंदिया शहर , गोंदिया. 
__ ३ श्री. पी. आर . दुधारे निरीक्षक ( गट-ब), राज्य उत्पादन शुल्क , 

दिनांक १ जानेवारी १९५७ 
मे . मधुकर स. सा . का ., जि . जळगांव. 
३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांपैकी श्री . डी . व्ही . जोशी हे दिनांक २९ मे २०१४ पासून निलंबित असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 
त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने त्यांच्याविरुद्ध कोपरी पोलीस स्टेशन , ठाणे येथे गुन्हा नोंद क्र . II ३३ / २०१४ लाचलुचपत 
प्रतिबंधक अधिनियम , १९८८ चे कलम ७, १३( १) ( ड ) सह १३ ( २ ) प्रमाणे दिनांक २९ मे २०१४ रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे . 
श्री . डी . व्ही . जोशी यांना सदर न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन सेवानिवृत्त करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दि . ज . शेडमेखे, 
कक्ष अधिकारी . 


गृह विभाग 

मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ मार्च २०१५ 
अधिसूचना क्रमांक . पीईएन-१०१५ / प्र. क्र . २२ / राउशु -१. - महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन ) नियम १९८२, नियम १० (१) नुसार 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील खाली निर्देशित गट- ब संवर्गातील राजपत्रित अधिकारी दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ ( मध्यान्हनंतर) पासून 
नियत वयोमानानुसार शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत . 
अनुक्रमांक नाव __ पदनाम व नियुक्तीचे ठिकाण 

जन्मदिनांक 

( ४ ) 
श्री . एस . डी . उटांगळे 

निरीक्षक ( गट -ब ), राज्य उत्पादन शुल्क , दिनांक १० जानेवारी १९५७ 

(निलंबित ). 
श्री . सी . पी . शितोळे 

तदर्थ उपअधीक्षक ( गट- ब ), राज्य उत्पादन शुल्क , दिनांक १ जानेवारी १९५७ 
पिंपरी चिंचवड , पुणे . 


( २ ) 


श्री 


३. उपरोक्त अधिकाऱ्यांपैकी श्री . एस . डी . उटांगळे हे दिनांक १२ एप्रिल २०१२ पासून निलंबित आहेत. या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवाईच्या अनुषंगाने सुरु असलेल्या न्यायालयीन प्रकरणाच्या अधीन त्यांना सेवानिवृत्त करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

दि . ज. शेडमेखे, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जून १८ - २४ , २०१५ / ज्येष्ठ २८ - आषाढ ३, शके १९३७ 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय , इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ 
क्रमांक संआसे . १०१४ / प्र. क्र . ३९५ / सेवा-१. - महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १९८२ नियम १० (१ ) नुसार , श्री . नारायण 
विठ्ठल कुलकर्णी, प्रशासकीय अधिकारी, उपसंचालक , आरोग्य सेवा , 
राज्य आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे हे दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ ( मध्यान्होत्तर ) 
रोजी नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, ८ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ 
क्रमांक संआसे. २०१४ / प्र. क्र . ३९४ / सेवा -१. - महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्तीवेतन ) नियम , १९८२ नियम १० (१ ) नुसार , श्री . चंद्रकांत 
विद्याधर जोशी, प्रशासकीय अधिकारी, उपसंचालक , आरोग्य सेवा , 
राज्य आरोग्य शिक्षण व संपर्क विभाग, पुणे हे दिनांक ३१ जानेवारी 
२०१५ ( मध्यान्होत्तर ) रोजी नियतवयोमानाने सेवानिवृत्त झाले आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . गि . पाटील , 
शासनाचे अवर सचिव . 


सं . गि . पाटील , 
शासनाचे अवर सचिव . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ मार्च २०१५ 

अधिसूचना 

क्रमांक एईओ-१११५ / २०१५ / दहा 
१. श्री . श्रीकांत देशपांडे, भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९१ ) सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी - १, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची बदली सचिव ( व्यय ), वित्त विभाग , मंत्रालय , मुंबई या पदावर ते पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करून, करण्यात 
आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक २ मार्च २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला आहे . 

२ . श्री . ए. एस . के . गुप्ता , भाप्रसे ( महा : आरआर : १९९४ ) महापालिका आयुक्त , ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांची बदली मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई या पदावर करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ जानेवारी 
२०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे. 
____ ३. श्री . पी . एन . भापकर , भाप्रसे ( महा : एससीएस : १९९७) व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 
यांची बदली आयुक्त , शिक्षण, पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) 
पासून स्वीकारला आहे. 
__ ४. श्री . एस. पी . कडूपाटील , भाप्रसे ( महा : एससीएस : १९९८ ) सचिव , राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई यांची बदली जमाबंदी आयुक्त 
व संचालक, भूमी अभिलेख , पुणे या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

५ . श्री . पंकज कमार , भाप्रसे ( महा : आरआर : २००२ ) यांची नियक्ती विकास आयक्त ( असंघटित कामगार ) , मंबई या पदावर ते 
पद निवड श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ७ मार्च २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) पासून स्वीकारला 

आहे . 
___ ६. श्री . एस . एन . गायकवाड , भाप्रसे ( महा : एससीएस : २००३) यांची नियुक्ती जिल्हाधिकारी, सांगली या पदावर करण्यात आली 
आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ मार्च २०१५ ( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

७. श्री . दीपेंद्र सिंह कुशवाह , भाप्रसे ( महा : आरआर : २००६ ) जिल्हाधिकारी , सांगली यांची बदली जिल्हाधिकारी, नाशिक या पदावर 
ते पद वरिष्ठ समय श्रेणीत अवनत करून करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे . 

८. श्री . राहुल रेखावार , भाप्रसे ( महा : आरआर : २०११ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , गोंदिया यांची बदली मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी , जिल्हा परिषद , हिंगोली या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्य 

करण्यात आली आहे. त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ ( मध्यान्हपूर्व ) 
पासून स्वीकारला आहे. 

९. श्री . सुशील खोडवेकर , भाप्रसे ( महा : आरआर : २०११) सहायक जिल्हाधिकारी , जव्हार , पालघर यांची नियुक्ती महापालिका आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड या पदावर करण्यात आली आहे . त्यांनी त्या पदाचा कार्यभार दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१५ 
( मध्यान्होत्तर ) पासून स्वीकारला आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पां . जो . जाधव, 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRIPARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


